महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीच्या 
नियामक परिषदेत (Governing Council) 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कौडल्य 
विकास व उद्योजकता विभाग यांचा “सदस्य” 
म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१७/प्र.क्र.८८/अभियान-१, 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक कौविका- 
२०१०/(१७७/२०१०)/व्यशि-५, दिनांक २९/१२/२०१०. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील कौशल्य व उद्योजकता विकास कार्यक्रमांचे संनियंत्रण, नियोजन व 
अंमलबजावणी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी (Maharashtra State 
Skill Development Society-MSSDS) “नोडल एजन्सी” म्हणून कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य विकास सोसायटीची दिनांक १५/०२/२०११ रोजी संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० 
अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीच्या Memorandum of Association (MoA) 
नुसार नियामक परिषदेत (Governing Council) एकूण ०९ सदस्य असून अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग हे पदसिद्ध अध्यक्ष व अभियान समन्वयक, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी हे सदस्य सचिव आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटीच्या Rules and Regulations मधील तरतुदीनुसार Governing Council मध्ये 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग या ०६ अधिकाऱ्यांचा 
“सदस्य” म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या Governing Council मध्ये खालील 
अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ सह सचिव/उप सचिव, कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, - पदसिद्ध 
मंत्रालय, मुंबई सदस्य (३) 
२) अवर सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, - पदसिद्ध 


मुंबई सदस्य (३) 


ae निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१९/प्र.क्र.८८/अभियान-१ 


२. अभियान समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी यांनी महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य विकास सोसायटीच्या Memorandum of Association (MoA) मध्ये आवश्‍यक ते बदल 
करुन त्यास मा.धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मुंबई यांची मान्यता घेण्याबाबतची आवऱयक ती 
कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११९१११०२०४७०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, ० harashtra, ou=Skill 
a al O S h Development Development, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0OSfdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e2 
920; 


e 0f744e251360f7920a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989¢3669424c1 2b6cadcb583 
| h a O a e d500fe489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2019.11.19 11:13:49 +05'30' 


(संतोष रोकडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सचिवालय, मुंबई, 

सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई, 

qo. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१५. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 


on GG ™&M 


Page 2 of 3 


शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१९/प्र.क्र.८८/अभियान-१ 


१८. 
१९. 
२०. 


२१. 


२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 
३२. 
३३. 


२४. 


34. 


अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मुंबई, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

आयुक्‍त, Hey विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, सी.बी.डी. 
बेलापूर, नवी मुंबई, 

प्रादेशिक संचालक, Regional Directorate of Apprenticeship Training, व्ही.एन.पुरव 
मार्ग, सायन, मुंबई-२२. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, National Skil Development Corporation (NSDC), 

कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, pleted विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

निवड नस्ती. 


Page 3 of 3 


